आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ 
करिता मतदान केंद्रावर पुरविण्यात येणाऱ्या 
साहित्याच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय, 
शासन ज्ञापन क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२४/२४/निवडणूक-१२ 
सामान्य प्रशासन विभाग, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई- ४०० ०3२ 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :-(१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक ईएक्सपी-२०१३/प्र.क्र.१/३३, 
दिनांक १९ जून, २०१४ 


(२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ 

(३) शासन ज्ञापन क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२४/२४/निवडणूक-१२, 
दिनांक २० सप्टेंबर, २०२४ 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन वाचा क्र.(३) येथील शासन ज्ञापनान्वये, आगामी विधानसभा सार्वत्रिक 


निवडणूक-२०२४ च्या अनुषंगाने राज्यातील १,०२,००० मतदान केंद्रांकरेता आवश्‍यक असणाऱ्या 


साहित्याच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्या आली आहे. तथापि, आता मतदान केंद्राच्या 


संख्येत १० % अंदाजित वाढ विचारात घेऊन मतदान केंद्राची संख्या १,११,५०० याप्रमाणे निश्चित 


करण्यात आली आहे. त्यानुसार मतदान केंद्राच्या सुधारित निश्चित प्रमाणानुसार निवडणूकीशी 


संबंधित आवश्‍यक असणाऱ्या सांहित्यांचा पुरवठा सदर मतदान केंद्रावर होणे आवश्‍यक आहे. 


त्यानुसार सुधारित वाढीव मतदान केंद्रांप्रमाणे आव्यक असणाऱ्या साहित्याची यादी तसेच साहित्य 


खरेदीसंबंधिचे दरपत्रक आणि साहित्याच्या वितरणासंबंधित माहिती कळविण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन ज्ञापन :- 
आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ करिता १,११,५०० इतक्या मतदान केंद्रांवर 


पुरविण्यात येणाऱ्या अत्यावऱ्यक साहित्याच्या खरेदी करण्याच्या रु.२,५८,८०,१००/- (रुपये दोन 


कोटी अठ्ठावन्न लक्ष ऐंशी हजार शांभर HEA) इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२४/२४/निवडणूक-१२ 


२. आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ करिता राज्यातील मतदान केंद्रांवर 


पुरविण्यात येणाऱ्या अत्यावश्‍यक साहित्याच्या खरेदीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


Materials for | Total Quantity | Approximate) Total Cost 


SR STATIONERY ITEMS a Polling | for all Polling Rate 
Station Stations 
A 
1__| Stamp Pad (Purple) 0] 111500 20 2230000 
Match Box 01 ज्वलनशिल असल्याने निवडणुक निर्णय 
अधिकारी यांच्या स्तरावर खरेदी 
3 | Sign Boards 
(I) | Presiding Officer 0] 111500 सदर बाबींची छपाई 
(I) | Polling Officer-1 O1 111500 शासकीय 
(I) | Polling Officer-2 0] 111500 मुद्रणालयाकडून करुन 
(IV) | Polling Officer-3 01 111500 Saas इरेला 
(V) | Entry 01 111500 a 
(VD | Exit 01 111500 | त्यांच्या र्भात 
(VII) | Male 0] 111500 | व्यवस्थापकीय संचालक, 
(VII | Female 01 111500 शासकीय मुद्रणालय 
(IX) | Polling Agent 0] 111500 यांच्या स्तरावर करावी. 
(X) | You are under WEBCASTING 02 2,04,000 
/CCTV Surveillance 
(XI) | Miscellaneous notice specifying 0] 111500 
area, etc as required by under Rule 
31 (1) (a) of The Conduct of 
Election Rules 1961 
4 | Ordinary Pencil 01] 111500 3 334500 
5 | Ball Pen (Three Bule, One Red, and One Silver 
White) 
(1) | Blue 03 334500 2.5 836250 
(II) [Red | 0] 111500 2.5 278750 
(IIT) | Silver White (New Item) 01 111500 | 9.9 | 1103850 
Pl Pins - 25 — Pieces (Box containing 100 0] 27946 
pieces Rs.20) Boxes 
7 | Sealing Wax (Grade I Type II) 05 27946 300 8383800 
(1 Kg bax contains 20 sealing sticks) Sticks KG 
| 8 | Gum Paste -- (60 ml) 0] 111500 10 1115000 
Blade With Resin Cover 0] 111500 1.50 167250 
10 | Candle Sticks -- 6 Inch 22mm Diameter 02 223000 6.5 1449500 
Thin Twine Thread (Rs.1 for 1 Meter) 20 111500 20 2230000 
Meters 
12 | Metal Rule -- Plain Steel Strip 12 Inches 01] 111500 10 1115000 
13_। Carbon Paper (Packet contains 100 sheets, 3 sheets 03 3358 150 503700 
for one Polling Booth) Packet 
14 | Cloth or rag for removing oil etc. | 111500 15 1672500 
15 | Packing Paper Sheets (Craft Paper) 03 शासकीय मुद्रणालयाकडून पुरवठा 
16 | Cup/ Empty Tin / Plastic Box for holding 0] 111500 | 50 Paise 55750 
indelible ink bottle 
17 | Drawing Pins (25 Piece packet) 0] 55750 15 836250 
(50 pins in Box of Rs.30) 
18 | Rubber Bands (20 Piece packet) 01 111500 2 223000 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२४/२४/निवडणूक-१२ 


19 [Transparent Adhesive Tape 100 Meters (1 Inch) 0] 111500 18 2007000 

20 | Sponges With Box O1 111500 12 1338000 

21 | Dummy of Electronic Voting Machine नव्याने घेण्याची आवश्‍यकता नाही. 
Rupees Two Crore Fifty-Eight Lakh Eighty Thousand One Hundred only Rs.2,58,80,100/- 


ष्‌. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक २०२४०९२४१८३५४६९८०७ हा आहे. हे आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIKRAM VISHNU NIKAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=ece02616c0c69e1 35b3e070b240d864fca72b54783d5281e3a5d90fd 
Sea04d1d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9EB70F4C28BFB91710D15B96D47B5726FE76A08D143EB22AC 
25A88A6935601BD, cn=VIKRAM VISHNU NIKAM 
Date: 2024.09.24 18:39:29 +05'30' 


(विक्रम निकम) 
अवर सचिव, मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे कार्यालय 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ५८), मुंबई/नागपूर 
२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा ८), मुंबई/नागपूर 


७. 
bs 


९. 


. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक, निवडणूक शाखा, सामान्य 


प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


. सह सचिव व अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक, निवडणूक शाखा, 


सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


. सह सचिव (उद्योग), यांचे स्वीय सहायक, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. उपसचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक, निवडणूक शाखा, सामान्य 


प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, लेखा व कोषागारे संचालनालय 
संचालक, शासन मुद्रण लेखन सामुग्री व प्रकाशन संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई. 
उद्योग सह संचालक, (भांडार खरेदी), उद्योग संचालनालय, नविन प्रशासकीय इमारत. 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, चर्चगेट, मुंबई. 
११.कार्यासन अधिकारी, निवडणूक -3, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती (निवडणूक-१२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


